महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास 
महामंडळ यांचेमार्फत अस्तित्वातील पुणे शिरूर 
अहमदनगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय 
महामार्गाची (NH-943F) सुधारणा करणे 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.८८(भाग-३)/नियो-१अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर,२०२४. 
प्रस्तावना:- 


अस्तित्वातील पुणे शिरुर अहमदनगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा राष्ट्रीय महामार्ग 

(NH-943F) सुधारणा करण्याचे नियोजित आहे. सदर (९॥--७५३॥) रस्त्याच्या Gea अनेक 

ठिकाणी वाहतुकीची समस्या असून या मार्गावर वाहनांचा कालापव्यय होतो तसेच वाहतुकीची कोंडी 

सुध्दा निर्माण होते. सबब अस्तित्वातील रस्त्याच्या पुणे ते शिरुर या भागात उन्नत मार्गाचे काम व 

अहमदनगर ते देवगड या लांबीतील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील लांबीमध्ये रस्त्याची 

सुधारणा ही कामे महाराष्ट्र शासन अंगीकृत महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा महामंडळ (MSIDC) 
यांचेकडून करणेकरीता मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय:- 

मा.मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ५ नोव्हेंबर,२०२४ रोजीच्या बैठकीत अस्तित्वातील पुणे शिरूर 
अहमदनगर मार्गे छत्रपती संभाजीनगर या राष्ट्रीय महामार्गाची (NH-O43F) सुधारणा करणेबाबत 
निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने खालील बाबींना मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 

१.१ MoRTH व महाराष्ट्र शासन यांच्यामध्ये दि.०८.०३.२०२४ रोजी झालेल्या सामंजस्य 
करारानुसार पुणे (सा.क्र.कि.मी.१०/६००) ते शिरुर (सा.क्र.कि.मी. ६४/०००) ही लांबी रस्ते 
परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MoRTH) कडून MSIDC ला हस्तांतरीत 
करण्यात यावी. 

१.२ शिरुर (सा.क्र.कि.मी.६४/०० ते अहमदनगर (सा.क्र. कि.मी. १२०/४००) तसेच देवगड 
(सा.क्र.कि.मी.१६२/००) ते छत्रपती संभाजीनगर (सा.क्र.कि.मी.२२४/६००) या लांबीत 
सा.बां.विभागाकडीळ खाजगीकरणांतर्गत पथकर वसुली प्रगतीत असल्याने तूर्त सदरची 
लांबी महामंडळास हस्तांतरीत करणे प्रस्तावित नाही. पथकर वसुलीचा कालावधी अनुक्रमे 
डिसेंबर २०२९ व जानेवारी २०३७ मध्ये संपुष्टात आल्यानंतर सदर लांबी हस्तांतरीत 
करणेबाबत यथावकाश निर्णय घेण्यात येईल. 

१.३ अहमदनगर (सा. क्र. कि.मी. १२०/४००) ते देवगड (सा.क्र.कि.मी.१६२/००) या लांबीतील 
पथकर वसुली संपुष्टात आल्याने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील सदर लांबी रस्त्याची 
सुधारणा करणेकरीता महामंडळास हस्तांतरीत करण्यात यावी. 

२.१ पुणे ते शिरुर उन्नत मार्ग हा प्रकल्प रक्‍कम रु. ७५१५ कोटी चे काम कार्यान्वित करण्यास MSIDC 
ला ३० वर्ष सवलत कालावधीकरीता उद्योजक घोषित करून सदरचे प्रकल्प पथकर 
गुंतवणुकीच्या निश्चलीकरणाद्वारे महामंडळामार्फत EPC/BOT तत्वावर विकसित करण्यात 
येईल. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.८८(भाग-३)/नियो-१अ 


२.२ सदर उन्नत मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर MoRTH च्या सन २००८ च्या पथकर धोरणानुसार 
म्हणजेच सर्व प्रकारच्या वाहनांवर पथकर आकारण्यात येईल. 

२.३ सदरचा प्रकल्प हाती घेताना ७०:३० असा Debt to Equity ratio ठेवणे प्रस्तावित आहे. ३०% 
प्रकल्प रक्‍कम रु.२२५४.५ कोटी Institutional Loan द्वारे उपलब्ध करून घेण्यास व उर्वरीत 
७०% प्रकल्प रक्‍कम रु.५२६०.५ कोटी महामंडळास आवश्‍यकता भासल्यास वित्तीय पुरवठा 
करणा-या संस्थेकडून कर्जाद्वारे उपलब्ध करण्यात येईल. 

३.१ अहमदनगर ते देवगड या लांबीची सुधारणा करणे करीता रक्‍कम रु.४१० कोटीचा प्रकल्प 
कार्यान्वित करण्यास MSIDC ला ३० वर्ष सवलत कालावधीकरीता उद्योजक घोषित करून 
सदरचे प्रकल्प पथकर गुंतवणुकीच्या निश्चवळीकरणाद्वारे महामंडळामार्फत EPC/BOT तत्वावर 
विकसित करण्यात येईल. 

३.२ सदर लांबीतील रस्त्याची सुधारणा करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या लांबीमध्ये सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या सन २०१४ च्या पथकर धोरणानुसार (हलकी वाहने व बसेस या वाहनांना 
पथकरातून सूट देणे) पथकर आकारणी करण्यात येईल. 

३.३ सदरचा प्रकल्प हाती घेताना ७०:३० असा Debt to Equity ratio राहील. MSIDC ची ३०% 
सहभागाची रक्‍कम रु.१२३ कोटी महामंडळामार्फत सुधारीत हायब्रीड अँन्युईटी योजनाद्वारे प्राप्त 
होणा-या agency charges रक्‍कम रु.२८५ कोटी मधून समायोजित करणे व उर्वरीत ७०% 
रक्‍कम रु.२८७ कोटी वित्तीय पुरवठा करणा-या संस्थेकडून कर्जाद्वारे उपलब्ध करण्यात येईल. 

४. पुणे शिरुर उन्नत मार्ग व अहमदनगर देवगड प्रकल्प कार्यान्वित करण्यास महामंडळास 
शासनाकडून अनुदान, शासन सहभाग, वित्तीय सहाय्य, कर्ज हमी ची आवश्‍यकता नाही या 
अटीवर सदर प्रकल्प महामंडळामार्फत कार्यान्वित करण्यास तत्वत: मान्यता देण्यात येत आहे. 

५. MSIDC कडून सदर कामाकरीता प्रारुप करारनामा मसुदा )Draft Contract Documents) व 
Concession Agreement चा मसुदा प्राप्त झाल्यानंतर विहीत मार्गाने शासन / 
मंत्रीमंडळ पायाभूत सुव.मा/मंत्रीमंडळ.माठिधा उपसमिती च्या पूर्व मान्यतेने यथाशीघ्र मंजुरी 
देण्यात येईल. 

६. वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार प्रकल्प अंमलबजावणीमुळे शासनास मिळू शकणाऱ्या वस्तू व 
सेवाकर व गौण खनिजाच्या रकमेइतकी सवलत देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २५७/व्यय-११ नुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५//.॥६8॥8॥/85॥[॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१९१६३३५४५३१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN 
KACHARE 


(ग. सं.कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.८८(भाग-३)/नियो-१अ 
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव 
३) मा. उप मुख्यमंत्री(गृह,विधी व न्याय,जळसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, उर्जा, राजशिष्टाचार) यांचे 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५) मा.मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्राळय,मुंबई 
७) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८) सचिव (रस्ते / बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) सर्व मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रादेशिक विभाग 
qo) सर्व सह/उप सचिव , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 


१२) निवड नस्ती (नियोजन-१ओ), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


